मा. मंत्री महोदयांना शासकीय 
बंगल्यांचे वाटप करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शानिवा-१५१९/प्र.क्र.३६०/२३-अ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: ६ जानेवारी, २०२०. 
वाचा: = 
शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : शानिवा-१५१९/प्र.क्र.३६०/२३-अ, 
दि. ०३.०१.२०२० 


शासन निर्णय: - 


मा. मंत्री श्री. हसन मियालाल मुश्रीफ व डॉ. जितेंद्र सतिश आव्हाड यांना दि.०३ जानेवारी, २०२० च्या 
झासन निर्णयान्वये शासकीय बंगल्याचे वाटप करण्यात आले होते. आता, त्याऐवजी त्यांना खालीलप्रमाणे 
शासकीय बंगल्यांचे फेरवाटप करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे :- 


संदर्भाधीन शासन निर्णय 


सुधारित वाटप 


दिनांक ०३.०१.२०२० करण्यात आलेले 
अन्वये वाटप करण्यात | शासकीय निवासस्थान 
आलेले शासकीय 
निवासस्थान 


श्री. हसन मियालाल मुश्रीफ, मा. मंत्री 


२. वरील सन्माननीय मंत्री महोदयांनी पदावरुन मुक्‍त झाल्यानंतर त्यांना वाटप केलेले निवासस्थान पंधरा 
दिवसांच्या कालावधीत रिक्‍त करुन देणे बंधनकारक राहील. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२००१०६१८३९१०९८०७ असा आहे. हा Beal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Si ith Namdeo Bagul 
Gi 


Somnath Hh en ait cr 


ion Depart it, postalCode=400032, 
2.5.4.20=b01714c1480a47cec5943a1c3c73ea95af0534418cf9 


Namdeo Bagul काल 
(सो. ना. बागुल) 


zizs 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई- ४०० ००६. 
२. सर्व सन्माननीय संसद सदस्य, विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
३. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
४. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 


शासन निर्णय क्रमांकः शानिवा-१५१९/प्र.क्र.३६०/२३-अ 


५. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 

६. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई- ४०० ०३२. 

७. संबंधित मा. मंत्री महोदय, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 

८. सर्व मा. मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 

९. मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 

१०. मा. उपाध्यक्ष विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई-४०००३२. 

११. मा. सभापती, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 

१२. मा. उप सभापती, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई-४०००३२. 

१३. मा. विरोधी पक्षनेता, (विधान सभा) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई-४००३२. 

१४. मा. विरोधी पक्षनेता. (विधान परिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 

१५. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 

१६. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई. 

१७. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 

१८. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 

१९. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२०. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, मुंबई. 

२१. संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई -३२. 

२२. सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

२३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२४. कार्यकारी अभियंता (सा.बां), इलाखा शहर विभाग, बांधकाम भवन, २५, AIA पथ, फोर्ट, 
मुंबई- ४००००१. 

२५. उप अभियंता , पश्चिम (सा.बां) उप विभाग, मलबार हिल, मुंबई- ४००००६. 

२६. उप अभियंता , दक्षिण (सा.बां)उप विभाग, एम.टी.डी.सी. कार्यालयासमोर, मुंबई- ४०००२०. 

२७. उप अभियंता , मध्य (सा.बां)उप विभाग, वरळी, मुंबई - Yoo ०१८. 

२८. सामान्य प्रशासन विभाग/का.क्र.१८, २१, २२ व ३१ (राजशिष्टाचार). 

२९. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


